राज्यातील ग्रामीण/नागरी स्थानिक संस्थातील 
आरोग्य सेवांच्या बळकटीकरणासाठी १५ व्या 
वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सहायक 
अनुदानाची तरतूद करण्यासाठी नवीन 
लेखाशिर्ष उघडणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ -५०२१/प्र.क्र.१०८/२१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo 009, 
दिनांक : २० डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- 
) वित्त विभाग, शासन पत्र क्र.पंविआ-२०२०/प्र.क्र.१६/वित्त आयोग कक्ष, दिनांक १५.०२.२०२०. 
) प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-।, महाराष्ट्र यांची दिनांक ०३.१२.२०२१ रोजीची मान्य 
टिप्पणी. 

प्रस्तावना :- 

राज्यातील ग्रामीण / नागरी स्थानिक संस्थांमधील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी 
केंद्र शासनाने १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत राज्यांना अनुदान वितरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
केंद्र शासन सदर अनुदान सन २०२१-२२ ते २०२१-२६ या आर्थिक वर्षात वितरीत करणार आहे. 
सदर अनुदान स्थानिक संस्थांना उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन लेखाशिर्ष उघडणे आवश्‍यक 
आहे. त्यानुषंगाने केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यासाठी महसुली 
खर्चाची ६ नवीन लेखाशिर्षे तसेच केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या सहायक अनुदानासाठी महसुली 
जमेची २ नवीन लेखाशिर्षे अशी एकूण ८ नवीन लेखाशिर्षे निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव वित्त विभाग 
व महाळेखापाल-१, मुंबई कार्यालयास सादर करण्यात आला होता. सदर प्रस्तावास वित्त 
विभागाने मान्यता दिली आहे. तसेच महालेखापाल-१, मुंबई कार्यालयाने त्यांच्या दिनांक 
०३.१२.२०२१ च्या पत्रान्वये लेखाशिर्षास मान्यता प्रदान केली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी नवीन 
लेखाशिर्ष विहीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


Ee) 


AD 


शासन निर्णय :- 

राज्यातील ग्रामीण / नागरी स्थानिक संस्थांमधील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यासाठी 
केंद्र शासनाने १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत राज्यांना अनुदान वितरीत करण्यासाठी महाळेखापाल-१, 
मुंबई कार्यालयाने मंजुरी दिलेल्या महसुली खर्चाच्या ६ व महसुली जमेच्या २ अशा एकूण ८ नवीन 
लेखाशिर्षास याद्वारे मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर लेखाशिर्षे खाळील प्रमाणे आहे. :- 


शासन निर्णय क्रमांकः 


पंविआ -५०२१/प्र.क्र.१०८/२१/आरोग्य-७ 


अ.क्र लेखाशीर्ष (मराठी) Budget Head (English) 
| मागणी क्र. आर-१ Demand No.R-1 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 2210- Medical & Public Health 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 01-Urban Health Services- 
आरोग्य Allopathy 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा- 110-Hospitals and Dispensaries 
(08)-Grants in aid as per the 
विषमचिकित्सा recommendation of 15" Finance 
११० - रूग्णालये व दवाखाने Commission 
(०८)- १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत (08) (02)-Urban Health and 
Wellness Cenres 
सहायक अनुदान 31- Grant-in-aid (Non Salary) 
(०८) (02)- आरोग्यवर्धिनी केंद्रे (नागरी) | CRC - 2210H187 
३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
लेखाशिर्ष-२२१०-१८७ 
२ मागणी क्र. आर-१ Demand No.R-1 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 2210- Medical & Public Health 
aR वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 01-Urban Health Services- 
आरोग्य Allopathy 
०१ - नागरी आरोग्य सेवा- 110-Hospitals and Dispensaries 
(08)-Grants in aid as per the 
विषमचिकित्सा recommendation of 15" Finance 
११० - रूग्णालये व दवाखाने Commission 
व्या आयोगांतर्गत (08) (01)-Diagnostic infrastructure 
Oats Sl वित्त आयोगांतर्गत facilities in the Primary Health 
सहायक अनुदान Institutions (Urban) 
(0 ८) (0 १)- प्राथमिक आरोग्य संस्थांमध्ये 31- Grant-in-aid (Non Salary) 
भृत भां CRC - 2210111069 
निदानासाठी पायाभूत सुविधा (नागरी) 
३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
लेखाशिर्ष-२२१०-१६९ 
3 मागणी क्र. आर-१ Demand No.R-1 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 2210- Medical & Public Health 
२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 03-Rural Health Services- 
आरोग्य Allopathy 
03 - ग्रामीण आरोग्य सेवा- 110-Hospitals and Dispensaries 
(02)-Grants in aid as per the 
विषमचिकित्सा recommendation of 15" Finance 
११० - रूग्णालये व दवाखाने Commission 
व्या आयोगांतर्गत (02) (03)-Building less Sub Health 
es त्या वित्त आयोगांतर्गत Centres, Primary Health Centres, 
सहायक अनुदान Community Health Cenres 
(02) (03)- इमारत रहित उप आरोग्य 31- Grant-in-aid (Non Salary) 
SS pera कवे समुदाय CRC — 2210H196 
, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, समुदाय 
आरोग्य केंद्रे 
३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
लेखाशिर्ष-२२१०-१९६ 
8 मागणी क्र. आर-१ Demand No.R-1 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 2210- Medical & Public Health 
2290 - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 03-Rural Health Services- 


पृष्ठ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः 


पंविआ -५०२१/प्र.क्र.१०८/२१/आरोग्य-७ 


आरोग्य Allopathy 
03 - ग्रामीण आरोग्य सेवा- 110-Hospitals and Dispensaries 
(02)-Grants in aid as per the 
विषमचिकित्सा recommendation of 15th Finance 
११० - रूग्णालये व दवाखाने Ge या 
आयोगांतर्गत -Bloc eve ublic 
(02)- 94 QT वित्त आयोगांतर्गत Health Units (Rural) 
सहायक अनुदान 31- Grant-in-aid (Non Salary) 
(02) (02)- गटस्तरीय सार्वजनिक CRC 220 
आरोग्य युनीट (ग्रामीण) 
३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
लेखाशिर्ष-२२१०-१७८ 
4 मागणी H. 31-9 Demand No.R-1 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 2210- Medical & Public Health 
ative वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 03-Rural Health Services- 
आरोग्य Allopathy 
03 - ग्रामीण आरोग्य सेवा- 110-Hospitals and Dispensaries 
(02)-Grants in aid as per the 
विषमचिकित्सा recommendation of 15th Finance 
११० - रूग्णालये व दवाखाने Commission 
व्या आयोगांतर्गत (02) (05)-Diagnostic infrastructure 
१०१०७१ aa वित्त आयोगांतर्गत facilities in the Primary Health 
सहायक अनुदान Institutions (Rural) 
(02) (04)- प्राथमिक आरोग्य संस्थांमध्ये on Sib any) 
निदानासाठी पायाभूत सुविधा (ग्रामीण) 7 
39- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
लेखाशिर्ष-२२१०-२११ 
६ मागणी क्र. आर-१ Demand No.R-1 
वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 2210- Medical & Public Health 
मळ वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 03-Rural Health Services- 
आरोग्य Allopathy 
03 - ग्रामीण आरोग्य सेवा- 110-Hospitals and Dispensaries 
(02)-Grants in aid as per the 
विषमचिकित्सा recommendation of 15th Finance 
११० - रूग्णालये व दवाखाने Commission 
(02)- १५व्या वित्त आयोगांतर्गत 112 ्् ह डी Sub 
ea entres an rimary 
सहायक अनुदान Health Centres in to Health and 
(02) (०४)- ग्रामीण उप आरोग्य केंद्रे दह cites 
आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे 31- Grant-in-aid (Non Salary) 
आणि प्रा आरोग्य केंद्राचे CRC _ 2210H202 
आरोग्यवर्धिनी केंद्रामध्ये रुपांतर करणे 
३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 
लेखाशिर्ष-२२१०-२०२ 
Receipt Head 
| आर- सार्वजनिक आरोग्य विभाग R-Public Health Department 
१६०१-केंद्र शासनाचे सहायक अनुदान 1601-Grant-in-aid from Central 
०७-वित्त आयोगाचे अनुदान Government 
07-Finance Commission Grants 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ -५०२१/प्र.क्र.१०८/२१/आरोग्य-७ 


१०२-ग्रामीण स्थानिक संस्थांस अनुदान 
(२९)-सार्वजनिक आरोग्य 

(२९) (०१)- १५ व्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार सहायक अनुदान 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
लेखाशिर्ष- १६०१६३८६०१ 


102-Grants for Rural Local 
Bodies 

(29)-Public Health 

(29) (01)- Grant-in-aid as per 
the recommendation of 15% 
Finance Commission 

31- Grant-in-aid (Non Salary) 


CRC — 1601638601 


आर- सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
१६०१-केंद्र शासनाचे सहायक अनुदान 
०७-वित्त आयोगाचे अनुदान 


R-Public Health Department 
1601-Grant-in-aid from Central 
Government 

07-Finance Commission Grants 


103-Grants for Urban Local 
Bodies 

(29)-Public Health 

(29) (01)- Grant-in-aid as per the 
recommendation of 15th Finance 
Commission 

31- Grant-in-aid (Non Salary) 
CRC — 1601639501 


१०३-नागरी स्थानिक संस्थांस अनुदान 
(२९)-सार्वजनिक आरोग्य 

(२९) (०१)- १५ व्या वित्त आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार सहायक अनुदान 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
लेखाशिर्ष- १६०१६३९५०१ 


२. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६४/अर्थ-९, दिनांक 
०७.१२.२०२१ व महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ख.वि./चा-१/सा 
आ विभाग/यु ओ आर-१००/२०२१-२२/५११, दिनांक 03.92.2029 अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११२३११४२३८४५१७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78f11¢ 
6607746c0b15e934fc8284, 
pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A 


5९ 
697250, 
serialNumber=8902AEDC74F 3CACF3FB967FF5955AAF5D 


LAXMANRAO न 
(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR LAXMANRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, postalCode=400032, 


प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
२) अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास व पंचायती राज विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंविआ -५०२१/प्र.क्र.१०८/२१/आरोग्य-७ 


प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२ महाराष्ट्र, नागपूर 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक-१ व 2, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई / पुणे. 
अतिरिक्‍त संचालक (आरोग्य सेव), राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
उप सचिव (वित्त आयोग कक्ष/व्यय-१३/अर्थ.९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व सह संचालक (आरोग्य सेवा संचालनालया मार्फत) 

सर्व सहसचिव/उपसचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग. 

उप संचालक, सर्व मंडळ कार्यालये. 

सर्व जिल्हा शल्य चिकित्सक (FWB मार्फत) 

सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी (FWB मार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे 

सर्व कोषागार अधिकारी 

निवडनस्ती (आरोग्य-(७) 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


